आदिम जमाती विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 
मंजूर “Providing assistance for 
vegetable sell mobile van and 
temporary shelter” 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र.५६/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २८/०७/२०२१ 
वाचा - 
१. शासन निर्णय क्रमांक: आदिम-२०१९ /प्र.क्र.५६/का-१९, दिनांक-२४.०६.२०१९ शुद्धिपत्रक 
दि.१८.०१.२०२१ 
२. आयुक्‍त आदिवासी विकास यांचे पत्र क्र. आदिम-२०१६-१७/मोबाईल व्हन/प्र.क्र.२५(१७)/का५(३) 
दिनांक ११.०१.२०२१ 
प्रस्तावना 
संदर्भीय शासन निर्णयान्वये आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर 
“Providing assistance for vegetable sell mobile van and temporary shelter” या प्रकल्पाच्या 
मार्गदर्शक तत्वांना मंजुरी देण्यात आळी आहे. आता आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांच्या संदर्भिय 
पत्रान्वये प्रस्तुत प्रकल्पांतर्गत खरेदी करणेत येणा-या वाहनांची प्रकल्पाच्या अंमळबजावअंती कायमस्वरुपी 
मालकीबाबतचा मुद्दा उपस्थित करणेत आला आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तुत प्रकल्पांतर्गत खरेदी करणेत येणा-या 
वाहनांच्या मालकीच्या अनुषंगाने सदर शासननिर्णयामध्ये सुधारणा करण्याचे शासनाच्या विचारधिन होते . 


शासन शुद्धीपत्रक - 


आदिम जमाती विकास कार्यक्रमाअंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये मंजूर “Providing assistance for 
vegetable sell mobile van and temporary shelter” ह्या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांना वाचा १ येथील 
क्र. १ अन्वये मान्यता दिळी आहे. सदर शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टामधील मुद्दा क्र १३ मध्ये नमुद 
सुचनांएवजी पुढीलप्रमाणे सुधारित सुचना वाचण्यात याव्यात. 

सुरुवातीस वाहन खरेदीची नोंदणी प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्रकल्प यांचे नावे असेल व १..0 ची 
नोंदणी शुल्काची प्रकल्प अधिका-यांमार्फ़त प्रतिपुर्ती करणेत येईल. अंमलबजावणी कालावधी संपल्यानंतर 
संनियंत्रण व मुल्यमापन समितीमार्फ़त, लाभार्थी गटांनी योजना अंमलबजावणी SLI अनुषंगाने केलेल्या 
कार्याचा आढावा घेऊन उद्देश सफ़ल झाल्याची खात्री करावी व समाधानकारक कार्य केलेल्या गटांच्या नावे 
सदर वाहन कायमस्वरुपी हस्तांतरीत करणेत यावे व तशी नोंद RTO कार्यालयाकडे करणेत यावी. मात्र 
RTO कार्यालयाकडे नोंद करण्यासाठी तसेच कर, परवाने, फ़ी, नूतनीकरण फ़ी इत्यादीसाठी येणारा संपुर्ण 
खर्च संबंधित बचत Ved करण्यात यावा. योजना अंमलबजावणी कालावधीदरम्यान योजनेच्या 
कार्यान्वयनासाठी परिशिष्टातील मुद्दा क्र. ११ येथील अटीशार्ती नमूद करुन करारनामा करण्यांत येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र.५६/का-१९ 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७२८१७४१४९३५२४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prakash Vijay Waje 
(प्रकाश वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव,आदिवासी विकास, मंत्रालय,मुंबई 

AGIA, SMART विकास, महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 

सहसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक,ठाणे अमरावती व नागपूर . 

सर्व प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


SS 0, SS we शट जी 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


